RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , 

अंक- १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ , ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधाचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिध्द करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


परिशिष्ट " अ " 


अधिसूचना 


क्रमांक मशा / कार्या . / २ / ५ / साक्री / एस.आर.क्र . १ ९ ८ / ४५७० / २०२१. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते . 


आणि ज्याअर्थी , चौपाळे ग्रामपंचायतीतील डवण्यापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ मे २०१ ९ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी , धुळे उपविभाग , धुळे यासंदर्भात दिनांक २८ मे २०१ ९ रोजी चौपाळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या 
डवण्यापाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे . 


त्याअर्थी , मी , राधाकृष्ण गमे , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


( १ ) 


वि ( एच ) १३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच , संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापरांची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा धुळे , तालुका साक्री , मौजे चौपाळे ( डवण्यापाडा ) 
अ.क्र . हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ पूर्व गट नं . १२५ , १२० 

सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 

मौजे चौपाळे शिवार 
२ पश्चिम गट नं . ४४ 

२.९ ६ हे . आर 

मौजे काकरपाडा शिवार 
३ उत्तर गट नं . १३ , १५ 

मौजे चौपाळे शिवार 
४ दक्षिण गट नं . १०० , ९९ 

मौजे हनुमंतपाडा / हनुमंतनगर शिवार 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेल्या क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी 
पेसा अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


राधाकृष्ण गमे , 


विभागीय आयुक्त , नाशिक . 


नाशिक , १० मार्च २०२१ . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक भूसं / कक्ष / १० / ३ / कावि -१२६ / २०२१.- ( क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ / २०२१ ) ज्याअर्थी , भूमि संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक ११ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी इगतपुरी गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेकरिता या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या उद्देश आहे . आणि 
ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी 
तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


१ 


त्याअर्थी आता , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला , नाशिक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे असे अधिसूचित करतो की , 
बाधित क्षेत्रामध्ये , हर्षल ग्रामीण विकास बहु . संस्था , चंद्रपूर यांच्याकडून , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ नुसार दिनांक विनिर्दिष्ट करावा 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन व तिच्या चतु : सिमा 

जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , मौजे तळेगाव 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


२ 


१८१/१/२ 


०.१६ हे . आर 


सूरज मांढरे , 


नाशिक , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -११ / आ.क्र . २००१ / कावि -४०१ / वसुली / दिशमकोऑबशि / क . १५६ / अधि . २ ९ ४८ / २०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / 
११६२ / सीआर / ४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . सोपान बा . शिंदे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार दि शिरपूर मर्चन्टस् को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , शिरपूर , जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


वाय . ई . महाजन 


वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 
धुळे जिल्ह्यापुरते 


२ 


महेश पंडीतलाल गुजराथी 


असि . मॅनेजर ( विस्ता . कक्ष ) 


अटी व शर्ती : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत 
या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 

झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे 

अवसायक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 
( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल 

कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे 

नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व वैधा . 

कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर 


करण्यात यावा . 


לל 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि शिरपूर मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह बँक 

लिमिटेड , शिरपूर , जिल्हा धुळे " असा फलक लावता येईल . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा 

खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . तसेच प्रस्तुत खर्चाचा 
वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व 

प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 
( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली 
राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


डॉ . सोपान बा . शिंदे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -११ / आ.क्र . १६०१ / कावि -३३१ / वसुली / स्वासैकै.श्रीरापोनासपतधु / क . १५६ / अधि . २ ९ ५० / २०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल 
१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर / ४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . सोपान बा . शिंदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार स्वातंत्र्य सैनिक 
कै . श्री . रामेश्वरजी पोद्दार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


संजय भिमाशंकर कासोदकर 


वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


अटी व शर्ती : 


( १ ) 


वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत 
या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 

झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे 

अवसायक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल 

कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 

चे 
नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व वैधा . 

कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर 


करण्यात यावा . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , स्वातंत्र्य सैनिक कै . श्री . रामेश्वरजी 

पोद्दार नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ” असा फलक लावता येईल . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 
कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा 

खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . तसेच प्रस्तुत खर्चाचा 
वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व 
प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली 


राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


डॉ . सोपान बा . शिंदे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


७ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -११ / आ.क्र . २० ९ ७ / कावि -४१६ / वसुली / दिनमकोऑब / क . १५६ / अधि . २ ९ ५२ / २०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९ ३ / 
११६२ / सीआर / ४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . सोपान बा . शिंदे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार दि नंदुरबार मर्चन्टस् को 
ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , नंदुरबार या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


कालिदास रामदास पाठक 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


२ 


कन्हैयालाल तुकाराम पाटील 


मॅनेजर 


धुळे जिल्ह्यापुरते 
धुळे जिल्ह्यापुरते 


३ 


भास्कर सदाशिव बागुल 


वसुली अधिकारी 


अटी व शर्ती : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 


} 


काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत 
या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 

झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे 

अवसायक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 
( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल 
कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 


( ९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे 

नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व वैधा . 

कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर 


करण्यात यावा . 


( ११ ) 


वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि नंदुरबार मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह 
बँक लिमिटेड , नंदुरबार ” असा फलक लावता येईल . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 
कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा 

खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . तसेच प्रस्तुत खर्चाचा 
वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व 
प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली 
राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


डॉ . सोपान शिंदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 


आदेश 


क्रमांक वि -११ / आ.क्र . १५३५ / कावि -३१४ / वसुली / श्रीपंरस्वकमसानासपतधु / क . १५६ / अधि . २ ९ ५२ / २०२०.- शासन आदेश क्रमांक सीएसएल 
१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर / ४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . सोपान बा . शिंदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार श्री . पं . र . स्व . 
कन्हैयालालजी म . सा . नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ( अवसायनात ) या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


रमेश हिरामण सावंत 


व्यवस्थापक 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


२ 


भरतसिंग भगवानसिंग गिरासे 


लिपीक 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


अटी व शर्ती : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत 
या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 

झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी बँकेचे 

अवसायक , मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / खर्च / वसुली 

आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदीनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी . 


( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५ - २१ , २०२१ / चैत्र २५ ते वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल 

कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
( ९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी , ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे 

नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४ , सआ / कायदा व वैधा . 

कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरचा वापर 


करण्यात यावा . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री . पं . र . स्व . कन्हैयालालजी म . सा . 

नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ( अवसायनात ) ” असा फलक लावता येईल . 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्च ( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . तसेच 

प्रस्तुत 

खर्चाचा 
वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , स्टेशनरी , जाहिरात खर्च व 
प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे . या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही . 


( १४ ) जप्ती व विक्री कामकाजाच्या संबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 

व्यक्तीश : राहील . 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 

नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली 
राहील . 


( १६ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


डॉ . सोपान बा . शिंदे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


नाशिक , १८ ऑगस्ट २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


